आशियाई विकास बँक पुरस्कृत "महाराष्ट्र 
शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व 
व्यवस्थापन प्रकल्प" राबविण्यासाठी 
Empowered Coastal Committee 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०७२२/प्र.क्र.५७/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०८ सप्टेंबर २०२२ 


संदर्भ- संचालक (ADB), आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय यांचे पत्र दि. २८/०६/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस ०११७/प्र.क्र.०४/बंदरे-२ दि. २६.१०.२०२० 
अन्वये "महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प", किंमत 
रु. ६४३.५ कोटी (Maharashtra Sustainable Climate Resilient Coastal Protection and 
Management Investment Project) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


संचाळक (ADB), आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांनी केलेल्या 
विनंतीनुसार "महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प" 
राबविण्याकरिता राज्य शासनाच्या आंतरविभागीय सहकार्य व समन्वयासाठी Empowered 
Coastal Committee गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आशियाई विकास बँक पुरस्कृत "महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व 
व्यवस्थापन प्रकल्प" राबविण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे 
Empowered Coastal Committee/ शाक्‍तीप्रदान किनारा समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Tae fear समितीचे सदस्य पदनाम 
हि नका मा. मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव, परिवहन व बंदरे विभाग सदस्य 
३ अपर मुख्य सविव, ग्राम विकास (ग्रा. वि. व पं. रा.) सदस्य 
४ प्रधान सचिव, वने विभाग सदस्य 
4 सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते) सदस्य 
६ | विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड सदस्य 
आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय सदस्य 
संचालक, पर्यटन संचालनालय सदस्य 
| 9 | ० | संचालक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल सदस्य 
हि आ q | उप संचालक (समन्वय), महाराष्ट्र मेरिटाईम बोड, ADB-PMU सदस्य- सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०७२२/प्र.क्र.५७/बंदरे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०८१७१९३५५४२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NILIMA MAHADEV र i 
KAMBLE वण 
(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


४) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

५) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

६) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

८) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९) मा.विरोधी पक्षनेता ( विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
qo) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद ) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
११) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 

१२) मा.विधानसभा सदस्य (सर्व ) 

१३) मा.विधानपरिषद सदस्य (सर्व ) 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय , मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, परिवहन व बंदरे विभाग 

अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास (ग्रा. वि. व पं. रा.) 

प्रधान सचिव, वने विभाग 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते) 

विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड 

आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

संचालक, पर्यटन संचालनालय 

संचालक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 

उप संचालक (समन्वय), महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, ADB-PMU 

निवड नस्ती ( बंदरे-२ ) 


१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


AJ 
0 
Sse Se २-2 2. ०. WSC २.३ > > ७५ > 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


